शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


प्रशासकीय मान्यता 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत प्राप्त 
अनुदानातून यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच कामा व 
आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२० /प्र.क्र. 330 /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग- 

४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ यंसाख / रायो / 

शादंमरु / एकत्रित प्रस्ताव / १-म / ७८१२ / २०२० दिनांक १८.१२.२०२० 

संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ शादंमवरु / कामावआरु 

/ सामाईक यंसाख / प्रमा / ७९३८ / १-म / २०२० , दिनांक २१.१२.२०२० 


i 


o 


शासन निर्णय :- 


संचालनालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय व कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई या 
संस्थेस राज्य योजनांतर्गत लेखाशिर्षात अर्थसंकल्पित निधीतून शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट 
क्रमांक अ व ब मध्ये नमूद केलेली संस्थापरत्वे एकूण रुपये २,७१,५३,९६२ (रुपये दोन कोटी, 
एक्काहत्तर लक्ष, त्रेपण्ण हजार, नऊशे बासष्ट फक्त ) रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 
शासननिर्णयान्वये पुढील अटीच्या राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीसाठीच्या लेखाशिर्षात या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित अनुदानातून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


षु 7 


Go 


११ 


2. 


. प्रस्तुत विषयी संबंधित ळेखाशिर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या रकमेपैकी प्रत्यक्षात वितरीत 


होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात यंत्रसामुग्रीची प्राथम्यता ठरवून यंत्रसामुग्री खरेदीची कार्यवाही 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची , बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स Porat लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 


खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा HS BHR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


.सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


We शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय व कामा व 


आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थांनी अनुक्रमे खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर व प्रत्यक्षात 
वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च भागवावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


मागणी एस- ४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३८) - शासकीय दंत महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे. 
(90) (३८) (४२१० १७२७) 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


मागणी क्र.-एस ४ राज्य योजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७) शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४११२२३४८४१३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


— nee ARUN 
सहपत्र परिशिष्ट अव ब MURLIDH 


ARRAO 
DAHALE ४८ ae 
(अ.मु. डहाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार १व २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, ज.जी. समूह रुगणालये, मुंबई 

५. अधिष्ठाता शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद / नागपूर / मुंबई 
६. अधीक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / नागपूर / मुंबई 

१०.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्रमांक : एखप्र -२०२० /प्र.क्र. 3३० /प्रशा-१, दिनांक २४/०२/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
प्रति नग 
अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग किंमत एकुण किंमत 
Government १) ऑटोमेटीक शं ३१०००० ३१०००० 
Dental College & डेव्ळपर 
Hospital, ae 
: Aurangabad २) nee : ao क 
(शासकीय दंत ऑपरेटींग 
महाविद्यालय व मायक्रोस्कोप 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद) 
एकूण २ १०६०००० १०६०००० 
2 | Government १) कॉम्प्युटराई ८००००० ८००००० 
Dental College & zs 
Hospital, Mumbai रेडिओळॉजी 
शासकीय दंत 
ता व 1 तत 
रुग्णालय, मुंबई) 2) डेन्टल चेअर | ६ १५५००० ९३०००० 
युनिट 
३) नायट्रोक्स ।२ ५३२००० १०६४००० 
ऑक्साईड 
ऑक्सीझन 
इन्हेलेडान 
सीडेशन 
मशीन 
8) पोरसेईन शि ३५०००० ३५०००० 
फ्यूरान्स 
4) सॉफ्ट feay i. 830000 ४३०००० 
लेझर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


प्रति नग 
अ.क्र | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग किंमत एकुण किंमत 
६) Saya १ ४७५००० ४७५००० 
मोल्डींग 
ब्लोस्टर 
मशीन 
एकूण १२ २७४२००० ४०४९००० 
१) बायनाक्युल ।६ ८७३२० ५२३९२० 
र लाईट 
मायक्रोस्कोप 
२) FIST षि ३३१६०४२ | ३३१६०४२ 
ओ.टी. 
Government 
Dental College & | 2) फोटो 1 ५३०७ आ हिती 
Hospital, Nagpur स्टीम्युलेटेड 
भी (शासकीय दंत फीसोफर 
महाविद्यालय व प्लेट्स विथ 
रुग्णालय,नागपूर) aa 
कॉम्प्युटर 
सिस्टीम 
४ ऑटोक्लेव | 3 १५०००० ४५०००० 
He लोडींग 
एकूण ११ २३२९१८२३६२ ४६५४९६२ 
एकूण नग २५ एकूण किंमत | ९७६३९६२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२०/प्र.क्र.३३०/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


क्रमांक : एखप्र -२०२० /प्र.क्र. 330 /प्रशा-१, दिनांक २४/०२/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट- ब 
अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव नग प्रति नग एकुण किमत 
किंमत 
कामा व आल्ब्लेस २७८००० ५५६००० 


Electrically 
Operated Dental 
q | Chair (इलेक्ट्रीकळी 


रुग्णालय, मुंबई 
शासकीय दंत 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
औरंगाबाद 
शासकीय दंत 


१०५६४००० 


ऑपरेटेड डेन्टल तव िति 
चेअर) महाविद्यालय व 
रुग्णालय, मुंबई 
शासकीय दंत १३ २७८००० 3६१४००० 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय,नागपूर 
एकूण ५५ १११२००० १५२९०००० 
शासकीय दंत ४ ३५०००० १४००००० 
Rvg With महाविद्यालय व 
Accessories रुग्णालय, मुंबई 
रर (आरव्हीजी विथ शासकीय दंत २ ३५०००० ७००००० 
अँक्सेसरीज) महाविद्यालय व 
रुग्णालय,नागपूर 
एकूण ६ (9०0000 २१००००० 
एकूण नग &4 एकूण किंमत | १७३९०००० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


